राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत टोप नळ 
पाणी पुरवठा योजना, ता.हातकंणगले, 
जि.कोल्हापूर पाणी आरक्षण प्रस्ताव 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.बिसिंआ २०१८/(१२८/१८)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : २४/०५/२०१८ 


संदर्भ:-१) कार्यकारी संचालक,महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचे पत्र क्र. २७/२/२०१८ 
२) जलसंपदा विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण १००१/(१५४/०१)सिंव्य(धो),दि.२१/१/२००३ 
३) शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१३/(४१५/१३)/सिंव्य (धोरण) दि. १६/८/२०१४ 
४ शासन निर्णय क्र. संकिर्ण २०१५/(४४/१५)/सिंव्य (धोरण) दि. १७/११/२०१६ 
५) शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/१५)/सिंव्य (कामे) दि. १७/११/२०१६ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे यांचेकडून 
राष्ट्रीय पेयजल योजनेअंतर्गत टोप नळ पाणी पुरवठा योजना, ता.हातकंणगळे, जि. कोल्हापूर पुरवठा पाणी 
(पिण्याचे पाणी) वापराच्या प्रयोजनासाठी पाणी आरक्षणाचा प्रस्ताव प्राप्त झाळेला आहे. संदर्भ क्र. ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये बिगर सिंचन पाणी आरक्षण प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी क्षेत्रिय वाटपाच्या मर्यादेनुसार सुधारित स्तर 
निश्चित करण्यात आलेले आहेत. या शासन निर्णयाच्या परि. २.२ अन्वये मा.मंत्री (जसं) यांच्या मान्यतेने राष्ट्रीय 
पेयजल योजनेअंतर्गत टोप नळ पाणी पुरवठा योजनेसाठी सन २०३१ ची लोकसंख्या विचारात घेऊन 
०.२५५९दलघमी पाणी आरक्षणास मंजुरी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
संस्थेचे नांव॑ | पाणी वापराचा | जलाशय/कालवा/ | मंजूर केलेले पाणी | सिचन क्षेत्रात 
प्रकार नदीचे नांव आरक्षण (AST) होणारी कपात 
(हे. 
1 ae 2 3 8 4 
राष्रीय पेयजल घरगुती राधानगरी | ०.२५५९दलघमी निरंक 
नोज. तगत (पिण्यासाठी) । प्रकल्प/पंचगंगा 
टोप नळ पाणी a 
पुरवठा योजना, 


१.० उपरोक्त नमूद प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 

१. शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१३/(४१५/२०१३)/सिंव्य (धोरण), दि. १६/८/२०१४ नुसार जिल्हा परिषदा 
नगरपालिका/ नगरपंचायती/कटकमंडळे या आर्थिक दृष्टया सक्षम नसल्याने त्यांच्याकडून पिण्याच्या 
पाणी आरक्षणा पोटी सिंचन पुनःस्थापना खर्च घेण्यात येवू नये.तसेच शासन निर्णय क्र. Part 
२०१५/(प्र.क्र.२७४/नवि-३२३),दि. १७/१२/२०१६ नुसार घरगुती पिण्याच्या पाणी प्रयोजनासाठी राज्यातील 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०१८/(१२८/१८)/सिं.व्य.(धो) 


कव ड वर्ग महानगरपालिकांच्या बिगरसिंचन आरक्षणाच्या प्रस्तावांस मान्यता देताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा 


खर्च माफ करण्यात यावा. 

बिगर सिचन पाणी पुरवठयासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक तत्वे महाराष्ट्र शासन, 
पाटबंधारे विभाग शासन परिपत्रक क्र. बिपापू १००१/(७१३/२००१)/सिंव्य(धो), मुंबई- ३२, 
दि.७/४/२००३ अन्वये निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा करण्यात यावा. 

शासन परिपत्रक क्र. WAT -२०१५/(प्र.क्र.४००/२०१५)/सिंव्य (महसूल) दि.१५/१२/२०१५ अन्वये 
बिगर सिंचन पाणीवापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे बाबत मार्गदर्शक सूचना 
निर्गमित केल्या आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करणेबाबत 
मार्गदर्शक तत्वे या विषयाबाबत शासन निर्णय क्र. पापव २०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिंव्य (महसूल) दि. 
२१/४/२०१६ मधील अटींचे पालन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक राहील. 

महाराष्ट्र शासन, जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१०/(४०७/१०)/सिंव्य (धोरण), दि. 
२९/६/२०११ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ते अंतिम पाणी मागणी प्रमाणे 
टप्पाटप्पाने पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु शकतील. 

शासन निर्णय क्र. देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/सिंव्य (कामे), दि. १७/११/२०१६ अन्वये पाटबंधारे 
विकास महामंडळाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन पाटबंधारे 
महामंडळाकडे वर्ग करणे व पाणीपट्टीची रक्‍कम प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या कामासाठी खर्च 
करण्यास मान्यता देणेसाठीचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात 
यावी. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा आदेशा क्र. ९/२०१७, दि. २२/९/२०१७ च्या आदेशातील 
अटींची पूर्तता करारनामा करण्यापूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२४१५३८२०२२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. त 
At (1 | As h O k Dep गुज ळी हातच 


Kap ole 0५१00 
(अ.अ.कपोले ) 
शासनाचे उप सचिव 
मा.राज्यपालांचे सचिव. 
मा.मुख्यमंत्र्यांचे सचिव. 


मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 
मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 


७9 ww A  -0 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०१८/(१२८/१८)/सिं.व्य.(धो) 


५. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. सर्व मा.मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

८. सर्व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

९. सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

१० प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे. 

१३. मुख्य अभियंता (पा) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, पुणे 

१५. अधीक्षक अभियंता ,कोल्हापूर पाटबंधारे मंडळ, कोल्हापूर. 

१६. निवडनस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


